पदोन्नती 

जिल्हा तांत्रिक सेवेतील पदविकाधारक 
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील 
उप विभागीय अधिकारी ( स्थापत्य) पदावर 
पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१३८/सेवा-२ 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: १४.८.२०१८ 


शासन आदेठा 


सन २०१७-२०१८ च्या निवडसूचीतीळ खालील तक्‍्त्या मध्ये नमूद केलेल्या जिल्हा तांत्रिक सेवेतील 
पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (वेतनश्रेणी रु. ९३००-३४८०० + ग्रेड पे ४४०० यांना, 
पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातून महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधीळ उप 
विभागीय अधिकारी ( स्थापत्य) ( वेतनश्रेणी रु.१५६०० - ३९१०० ग्रेड पे ५४००) पदावर या आदेशान्वये निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. पदोन्नती नंतर संबंधितांची नियुक्‍ती त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदविकाधारक कनिष्ठ | पदोन्नतीचा वाटप पदस्थापना 
अभियंता यांचे नांव व जात प्रवर्ग । करण्यात आलेला 
प्रवर्ग विभागीय संवर्ग 
(सर्वश्री) 
| 4. | UREA खुला पुणे सा.बां.उप विभाग क्र.१, पुणे 
२. | जी.एम.देशमुख खुला नाशिक जि.प.(बां) उप विभाग, नेवासा 
3. | पी.के.बैस खुला नागपूर जि.प.(बां) उप विभाग, रामटेक 
४. | पी.बी.दामले खुला कोकण-१ जि.प.(बां) उप विभाग, खेड 
५. | एम.एम.कोठारी खुला पुणे जि.प.(बां) उप विभाग, शिरूर 
६. | एस.एम.गरूड खुला पुणे जि.प.(बां) उप विभाग, फळटण 
डी.एल.शुक्ला खुला नागपूर जि.प. (बां) उप विभाग, मौदा 
ख्वाजा आरीफ उल्लाह खुला औरंगाबाद उप कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय 
महामार्ग विभाग, नांदेड 
९. | एस.आर.गायकवाड, खुला पुणे जि.प.(बां) उप विभाग, भोर 
इ.मा.व. 
शि ०.  पी.बी.मसुटगे खुला नाशिक जागतिक बॅक प्रकल्प उप विभाग 
क्र.१, अहमदनगर 


शासन Seal क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१३८/सेवा-२ 


अ.क्र पदविकाधारक कनिष्ठ | पदोन्नतीचा वाटप पदस्थापना 
अभियंता यांचे नांव व जात प्रवर्ग । करण्यात आलेला 
प्रवर्ग विभागीय संवर्ग 
(सर्वश्री) 
११. | १. | डी.बी.चव्हाण खुला कोकण-२ जि.प.(बां) उप विभाग, अंबरनाथ 
१२. | डी.एम.देसाई खुला पुणे जि.प.(बा) ,उप विभाग, 
इस्लामपूर 
१३. | एस.ए.घोगडी खुला पुणे जि.प.(बां) उप विभाग, जुन्नर 
१४. | टी.के.अरविद खुला कोकण-१ जि.प.(बां) उप विभाग, चिपळूण 
१५. | एच.पी.तुळजापूरकर खुला पुणे उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
विभाग क्र.२, सोलापूर 
१६. | पी.व्ही.राऊत, इ.मा.व. खुला नागपूर सा.बां.उप विभाग क्र.४, भंडारा 
१७. | एस.ए.सासणे खुला कोकण-१ जि.प.(बां) उप विभाग, गुहागर 
१८. | आर.एल.मठारू खुला अमरावती जि.प.(बा उप विभाग, झरी 
जामणी 
१९. | एल.एस.जाधव खुला पुणे जि.प.(बां) उप विभाग, 
वि.जा.अ. गडहिंग्लज 
२०. | एस.एच.श्ुक्ला खुला नागपूर जि.प.(बां) उप विभाग, काटोल 
२१. | बी.व्ही.चारथड, भ.ज.क. खुला अमरावती जि.प.(बां) उप विभाग, धारणी 
२२. | डी.टी.देशमुख, इ.मा.व. खुला नागपूर ft. aa उप विभाग, देवळी 
२३. | डी.के.ठाकरे, इ.मा.व. खुला नागपूर जि.प.(बां) उप विभाग, हिंगणघाट 
२४. | आर.डी.काळे खुला नाशिक उप कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
(रोहयो) विभाग, धूळे 
२५. | ए.एम.ठाकरे खुला नाशिक जागतिक बंक प्रकल्प उप 
विभाग, अहमदनगर 
२६. | पी.जी.कुलकर्णी खुला पुणे जि.प.(बा) उप विभाग, चंदगड 
२७. | आर.एन.सुरकर, इ.मा.व. खुला अमरावती जि.प.(बां) उप विभाग, दारव्हा 
२८. | टी.व्ही.परळीकर, इ.मा.व. खुला अमरावती जि.प.(बां) उप विभाग, वणी 
२९. | मुहम्मद तजमुल अहमद खुला औरंगाबाद ।उप कार्यकारी अभियंता, 
जि.प.(दक्षिण) विभाग, नांदेड 
३०. | एस.बी.झोलेकर खुला नाशिक मार्ग प्रकल्प उप विभाग क्र.२, 
अहमदनगर 
३१. | व्ही.एन.हन्नमसागर खुला औरंगाबाद  । प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, 


बीड 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१३८/सेवा-२ 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयान्वये पदोन्नतीमधीलळ आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या विरोधात राज्य शासनाने 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप 
प्रलंबित आहे. याबबात विधी व न्याय विभागाने दिनांक २८.१२.२०१७ रोजी दिलेल्या अभिप्रायानुसार खुल्या 
प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास कोणतीही वैधानिक अडचण नसल्याचे अभिप्राय दिलेले आहेत. 
त्यानुसार तूर्तास पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात यावीत. अशी कार्यवाही 
करताना सेवाज्येष्ठता यादीमधील मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दिनांक 
२५.५.२००४ च्या शासन निर्णयातील तरतुपदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या 
स्थानावर आले नाहीत, याची खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने करावी, अज्ञा सूचना सामान्य प्रशासन 
विभागाने दिनांक २९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या आहेत. 

त्यानुसार उपरोक्‍त नमूद अभियंत्यांच्या पदोन्नत्या ह्या मा.सर्वोच्च न्यायाळायत दाखल विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील 
रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात येत आहेत. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची 
असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी उक्त अभियंत्यांना सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार 
नाही. 
३. उपरोक्त नमूद अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील 
नियम ८ व १० खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित /न्यायालयीन प्रकरण/ FIR दाखल 
नसल्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. तथापि, यापैकी एखादया 
अभियंत्याच्या विरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/न्यायाळलयीन प्रकरण/"॥१ दाखल 
असल्यास त्यांच्याबाबतीत हे पदोन्नती आदेशा आपोआप रद्द होतील. 
४. पदोन्नत होणाऱ्या मागास प्रवर्गातील अभियंत्यांनी (मूळ नियुक्‍ती बिगर मागास प्रवर्गात झालेले 
अभियंता वगळून ) जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास सादर केले आहे या धारणेच्या अधीन राहून सदर 
पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. तथापि, यापैकी एखादया अभियंत्याने जात वैधता प्रमाणपत्र शासनास सादर 
केले नसल्यास त्याच्याबाबतीत हे पदोन्नती आदेश आपोआप रद्द होतील. 
५. पदोन्नत होणाऱ्या जिल्हा तांत्रिक सेवेतील पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंत्यांना शासन अधिसूचना 
सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या-१२, दि.२८.४.२०१५ व दिनांक 
१६.७.२०१५ व सुधारित अधिसूचना, दिनांक १५.६.२०१७ मधील तरतुदीनुसार विभागीय संवर्गाचे वाटप 
करण्यात आले आहे व पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना केलेले ठिकाण/कार्यालय याबाबतचा तपशील 
परिच्छेद-१ मध्ये मध्ये त्यांच्या नावासमोर नमूद करण्यात आलेला आहे. 
६. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना sail विनंती करण्यात येते की, त्यांच्याकडे 
नियुक्‍त असलेल्या पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता ( स्था) यांना पदोन्नतीचे व सविस्तर नियुक्तीचे आदेशा 
निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून तात्काळ कार्यमुक्त करावे व नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी कमीतकमी 
पदग्रहण अवधी घेऊन रजेवर न जाता किंवा कोणत्याही प्रकारे नियुक्‍ती रद्द करण्याचे अभिवेदन न करता 
रुजू होण्याचे SSA द्यावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः पीओजी-२०१८/प्र.क्र.१३८/सेवा-२ 


७. जर वरील अभियंते दिनांक १५.९.२०१८ पर्यंत पदोन्नतीनंतर देण्यात आलेल्या सविस्तर 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत तर त्यांना पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत धरुन त्यांच्या 
पदोन्नतीचे आदेश कसलीही नोटीस न देता रद्द करण्यात येतील. याबाबत नंतर कोणत्याही अभिवेदनाचा 
विचार केला जाणार नाही यांची संबधितांनी कृपया नोंद घ्यावी. 
८. संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग/मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना 
कळविण्यात येते की, त्यांच्या प्रादेशिक विभागात नियुक्‍ती दिलेले पदोन्नत अभियंते दिनांक १५.९.२०१८ 
पर्यंत हजर न झाल्यास त्यांची नावे शासनास कळवावीत जेणेकरुन शासनस्तरावर पुढील कार्यवाही 
करणे शक्‍य होईल. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१४१७०४०९६११८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. कता 
Arvind Jagannath 


Kamble 


(अ.ज.कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने. 

महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद 

५. सह सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 

७. सर्व पदविकाधारक कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद यांचे मार्फत. 

८. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

११.मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.प्रधान सचिव (सा.बां.) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

१५.कार्यासन प्रज्ञा-२,सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई, 

१६.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


०८ WwW A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


